महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 

डॉ. प्रविण बाळासाहेब डुमणे, वैद्यकीय अधिकारी, 
प्रा.आ.कें.समुद्रवाणी,ता.जि.धाराशिव 

यांच्या राजीनाम्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः राजीना २०२४/प्र.क्र.३३७/सेवा ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय STAR, HATHA, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०३ जून, २०२४. 


वाचा :- 


१  डॉ.प्रविण बाळासाहेब डुमणे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांनी दि.२७.०५.२०२१ रोजी 
दिलेली राजीनाम्याची नोटीस 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. 
३३/९२/ ८, दिनांक ०२/१२/१९९७. 

प्रस्तावना-: 
डॉ. प्रविण बाळासाहेब डुमणे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र 


समुद्रवाणी, ता.जि.धाराशिव यांची नियुक्‍ती स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत झाली असून त्यांनी 


दि.२७.०५.२०२१ रोजीच्या अर्जान्वये शासन सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या 


पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेठा : - 
प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता, डॉ. प्रविण बाळासाहेब डुमणे, वैद्यकीय 


अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र समुद्रवाणी, ता.जि.धाराशिव हे राजीनामा मंजूरीच्या 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व aria 


पूर्तता करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या अर्जान्वये नोटीस देवुन शासन सेवेतील 


त्यांच्या वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


त्यानुसार डॉ. प्रविण बाळासाहेब डुमणे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र 


समुद्रवाणी, ता.जि.धाराशिव यांचा दिनांक २८.०६.२०२१ पासून राजीनामा मंजूर करण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२४/प्र.क्र.३३७/सेवा-३ 


२. सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 


दि.०२.१२.१९९७ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व 


त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम, १९८१ मधील नियम २२ (१ 


मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥ीच95॥[॥9.90/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२३१११६३७८७१७ 


असा आहे. सदर शासन seat डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SANJAY i a 
D H O N D U re 'BB931E666 
D A G A L E cr v0 ७ जा 1858518062, 
(सं.धों.डगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, धाराशिव. 

डॉ. प्रविण बाळासाहेब डुमणे, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्यामार्फत.) 

निवडनस्ती (सेवा ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


